RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Regd. No. MCS/ 174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक १५ ] 


सोमवार, मार्च २१, २०१६ / चैत्र १, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


Del 


नगरविकास विभाग 
४था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २१ मार्च २०१६. 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक : एमयुएन २०१५ / प्र. क्र .१९ / नवि - १८ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम (२) व कलम (३ ) 
मधील तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे दारव्हा नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील 
खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून उद्घोषणा काढण्याचा 
आपला हेतू घोषित करीत असून, तिचा मसूदा सोबत जोडला आहे. 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांच्याकडे त्यांची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
अधिसूचनेचा मसूदा 

क्रमांक एमयुएन २०१५ / प्र. क्र . १९ / नवि - १८ . - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा क्रमांक एमयुएन २०१५ / प्र.क्र . १९ / नवि - १८ , दिनांक २१ मार्च, 
२०१६ द्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण दिनांक २१ मार्च २०१६ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट-कलम ( ६ ) 
च्या पोट -कलम ( २) व कलम ३ च्या पोट - कलम (३) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने 
यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून उद्घोषणा काढण्याबाबत आपला हेतू 
जाहीर केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने 
विचार केला आहे ; 


भाग एक - अ-( म .उ.वि .) - १८ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, मार्च २१, २०१६/ चैत्र १, शके १९३८ 
आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून दारव्हा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये स्थानिक क्षेत्र वगळून 
दारव्हा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. दारव्हा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची " अ " 
दारव्हा नगरपरिषदेच्या हद्दीतून वगळावयाचे सर्व्हे नं . १५९ व १६० हे आहेत . 

अनुसूची " ब " 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळल्यानंतर दारव्हा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा : 

पूर्व. - मौजे दारव्हा येथील स.क्र . ९२ च्या ईशान्य कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडे स . क्र . ९२ , १३८ , १३९ , १६१ च्या आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत 
स . क्र . १५९ व १६० वगळून , स. क्र . १६१ च्या आग्नेय कोपऱ्यापासून पूर्वेकडे स. क्र. १६३ च्या उत्तर हद्दीने ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर 
स. क्र . १६३ च्या पूर्व हद्दीपुढे स. क्र . १६३ व १६४ च्या दक्षिण हद्दीस लागून असलेल्या नाल्याच्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स. क्र . १८९ च्या 
ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर स. क्र . १८९ ते १९१ व २९९ च्या पूर्व हद्दीने जाऊन स. क्र . २९९ च्या आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण . - मौजे दारव्हा स. क्र . २९९ च्या आग्नेय कोपऱ्यापासून स. क्र . २९९, २९८ व १९७ च्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स. क्र . १९७ 
च्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत . तदनंतर स. क्र . १९७ च्या पश्चिम हद्दीने उत्तरेकडे जाऊन पुढे पश्चिमेकडे स. क्र . १९७ च्या दक्षिण हद्दीने जाऊन 
पुढे स. क्र . १९७ च्या पश्चिम हद्दीने उत्तरेकडे जाऊन स. क्र . १९७ च्या वायव्य कोपऱ्यापर्यंत जाऊन पुढे स. क्र . २३५ ते २३७ च्या दक्षिण 
हद्दीस ल 

याच्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स . क्र . २३७ च्या दक्षिणेला लागन असलेल्या नाल्याच्या दक्षिण हद्दीने जाऊन 
स . क्र . २३७ च्या दक्षिणेला लागून स . क्र . २३७ च्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत . 

___ पश्चिम . - मौजे दारव्हा स. क्र . २३७ च्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून स. क्र . २३७, २४६ ते २४९ च्या पश्चिम हद्दीने स . क्र . २४९ च्या 
वायव्य कोपऱ्यापर्यंत . तदनंतर पूर्वेकडे वळन स. क्र . २४९ , २५०, २५२, २५३, २५६, २५७, २५९ , २६५ च्या उत्तर हद्दीने स . क्र . २६५ च्या 
ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर स. क्र . ४१ च्या पश्चिम हद्दीने स . क्र . ४१ च्या वायव्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर पश्चिमेकडे स. क्र . ४९ व 
५२ च्या दक्षिण हद्दीने स. क्र . ५२ च्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर उत्तरेकडे स. क्र . ५२, ५३, ५४ , ५७, ५८, ९२ , २९४ च्या पश्चिम 
हद्दीने स . क्र . ९० च्या वायव्य कोपऱ्यापर्यंत . 

उत्तर. - मौजे दारव्हा स.क्र . ९० च्या वायव्य कोपऱ्यापासून पूर्वेकडे स. क्र . ९० ते ९२ च्या उत्तर हद्दीने स. क्र . ९२ च्या ईशान्य 
कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , मार्च २१, २०१६ / चैत्र १, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st March 2016 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUN -2015 /C . R . 19/UD18 :- In pursuance of the provisions of sub - section (2 ) of section (6 ) 
read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ), 
the Government of Maharashtra hereby announces its intension to issue a notification in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , with a view to 
alter the limits of the Municipal area of the Darwha Municipal Council in Yavatmal District , by 
excluding therefrom the area specified in the Schedule “ A ” , the draft of which is appended herewith . 

2 . Any person who entertains any objection to the issuance of the said proclamation , is 
hereby required to submit the same in writing , with the reasons therefor , to the Collector, District 
Yavatmal within a period of thirty days , from the date of publication of this Proclamation in the 
Maharashtra Government Gazette. 


DRAFT NOTIFICATION 


No . MUN - 2015 / C . R . 19 /UD - 18 . — Whereas , by the Government Proclamation ; Urban 
Development Department No. MUN - 2015 /C . R . 19 /UD - 18 . dated the 21st March , 2016 published in 
theMaharashtra Government Gazette, dated 21st March 2016 , issued in pursuance of the provisions 
sub - section ( 2 ) of section (6 ) read with sub - section ( 3) of section 3 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra had announced its intention to 
issue a notification , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1 ) of section 6 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
with a view to alter the limits of the Municipal area of the Darwha Municipal Council, District 
Yavatmal, by excluding therefrom the area specified in the Schedule “ A ” to the said Proclamation ; 

And whereas , the objection and suggestions received pursuant to the saidproclamation within 
the period mentioned therein have been considered by the Government ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India read with the provisions of clause ( a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act, the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits of the Darwha 
Municipal Council, District Yavatmal, by excluding therefrom the areas specified in Schedule 
“ A ” appended hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of section 
6 of the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf, and after considering the 
objections received pursuant to the said Proclamation , the Government of Maharashtra hereby 
alters the limits of the Municipal area of the Darwha Municipal Council, District Yavatmal by 
excluding therefrom the area specified in the Schedule “ A ” appended hereto . The revised 
boundaries of the Darwha Municipal Council after exclusion of the local area specified in Schedule 
‘ A ’ shall be such as specified in Schedule B appended hereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, मार्च २१, २०१६ / चैत्र १, शके १९३८ 


Schedule A 


The description of the local area to be excluded from the limits of the Darwha Municipal 
area of the Darwha Municipal Council are the Survey Nos . of Darwha Municipal Council 159 
and 160 . 

Schedule B 


Revised boundaries of the Municipal area of the Darwha Municipal Council after the exclusion 
of the local area specified in Schedule ‘ A ’ as under : 

East. - - Starting from the North -East corner of S .No. 92 of Darwha Municipal Council 
and goes along the Eastern boundary of S . No. 92, 138 , 139 , 161 upto South -East corner of 
S .No. 161 excluding S . No. 159, 160. Thereafter from the South -East corner of S . No. 161 
along the Northern boundary of S . No. 163 upto North -East corner of S . No. 163. Thereafter 
goes along the Eastern boundary of S . No. 163 and then turns along Southern boundary of 
Nallah which is adjoined to the Southern boundary of S . No. 163 and 164 upto North - East 
corner of S . No. 189. Thereafter goes along to the Eastern boundary of S . No. 189 to 191 and 
299 upto South - East corner of S .No. 299 . 

South . - Starting from the South -East corner of S . No. 299 and along the Southern 
boundary of S . No. 299 , 298 and 197 upto South -West corner of S . No. 197 . Thereafter along 
the Western boundary of S . No. 197 towards North direction and then turns towards West 
direction along Southern boundary of S . No . 197 and thereafter along Western boundary of 
S . No. 197 towards North direction upto North -West corner of S . No. 197 and then turns 
along Southern boundary of Nallah which is adjoined to Southern boundary of S . No . 235 to 
237 upto South -West corner of S .No. 237 . 

West. - Starting from the South - West corner of S . No. 237 and along the Western boundary 
of S . No . 237, 246 to 249 upto North -West corner of S . No. 249. Thereafter along the Northern 
boundary of S . No. 249, 250 , 252 , 253, 256 , 257, 259 and 265 upto North -East corner of S . No. 
265 . Then turns along Western boundary of S . No. 41 towards North directions upto North 
West corner of S . No. 41. Then turn toward West direction along Southern boundary of S . 
No. 49 and 52 upto South -West corner of S . No. 52 . Then turns towards North direction 
along Western boundary of S . No. 52 and 54 , 57, 58 , 92 and 294 upto North -West corner of 
S . No. 90 . 

North . Starting from the North -West corner of S . No. 90 towards East direction 
along Northern boundary of S . No. 90 to 92 upto North -East corner of S . No. 92 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


